सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ रे , राजपत्र क्र . ३७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५ -२१ , २०१६ /भाद्रपद २४-३० , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : 0. 00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे । 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व १५६१ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १५६३ 
असलेले नियम व आदेश . 

१५६४ 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . १५६८ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


० 


- 


w 


c 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक :- २६ ऑगस्ट , २०१६ . 
क्र .डीजीपी-२३१५/ प्र. क .२६५/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 
विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५/( २७ )/ का .१४, दि . ०३/ ०२/ २०१५ व 
दि . १३ / ०२/ २०१५ च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन 
जालना जिल्ह्याकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व 
अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता पदावर दि . २९ / ०८ / २०१६ पासून पुढील 
दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


अ . क्र . अधिवक्त्याचे नाव 

अॅड .वर्षा लक्ष्मीकांत मुकीम 
अॅड. जयश्री बापुसाहेब सोळंके 
अॅड . भारत कोंडीबा खांडेकर 
अॅड . अशोक देवीदासराव मते 

अॅड. वाल्मिक आसाराम घुगे 
२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४ . सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


औ . भाग १ - ३७ 


१५६१ 


१५६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०१६ / भाद्रपद २४-३० , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - २६ ऑगस्ट , २०१६ . 


Law and Judiciary Department 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya,Mumbai- 400032 

Dated : 27th July, 2016. 


क्र . डीजीपी - २५१५/ प्र . क .२६३/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , 
१९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 
विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५/(२७)/ का .१४ , दि . ०३/०२/ २०१५ व 
दि . १३/ ०२/ २०१५ च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन 
लातूर जिल्ह्याकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व 
अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता पदावर दि . २९ /०८ / २०१६ पासून पुढील 
दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


No. SPP- 2016/ U . O . R. 59/ D - XIV :- Inexercise 
of the powers conferred by sub -section (8 ) of the sec 
tion 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 
(Act No. II of 1974 ) , the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv. Shri UjjwalNikam , Jalgaon as 
" Special Public Prosecutor ” for conducting the 
Sessions case arising out of C . R . No. 167 / 2016 
registered with the Karjat Police Station , Dist . 
Ahmadnagar. 


अ . क्र . 

अधिवक्त्याचे नाव 
अॅड . कपिल विजयकुमार पंढरीकर 
अॅड . लक्ष्मण नरहर शिंदे 
| अॅड . संजीवकुमार रंगलाल मुंदडा 
अॅड. शिवनारायण सत्यनारायण रांदड 
अॅड . महेश कमलाकर पाटील 
अॅड . विठ्ठल रामराव बोबडे 


m.-० 


2 . The fees and other charges of Adv. ShriUjjwal 
Nikam , Special Public Prosecutor shall be paid by 
Home Department as per the proposal approved by 
this Department. 


Con 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


3 . His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers (Appointment, Conditions Of Service 
and Remuneration) Rules, 1984 . 


३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


4 . The Government reserves the rightto revoke/ 
modify/annul the order without assigning any reasons. 


४ . सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत . 


By order and in the nameof theGovernor of 
Maharashtra , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


Sanjeev Keluskar, 
Under Secretary, Law & Judiciary Department. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५- २१ , २०१६ / भाद्रपद २४-३० , शके १९३८ 


१५६३ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ ऑगस्ट, २०१६ . 


१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 
विभाग क्र . संकीर्ण - ५९१५/(२७ )/ का .१४, दि .०३/ ०२/ २०१५ व दि . १३/ ०२/ २०१५ 
च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन परभणी 
जिल्ह्याकरिता खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर 
दि . २९ /०८ / २०१६ पासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या 
वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे 
अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


क्र .डीजीपी-३०१५/ प्र . क . २६२/ का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 


अ . क्र . 


अधिवक्त्याचे नाव 


पद 


जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता 


अॅड .दिपक तुकारामपंत गांजापुरकर 
अॅड .मुरलीधर ओमप्रकाश मंत्री 
अॅड . भगवान शंकरराव यादव 


अॅड . संतोष ज्ञानोबा कुटे 
अॅड मिलिंद मनोहर गांजुरे 


अॅड . सूर्यकांत पालसाहेब चौधरी 
अॅड . शांता पांडूरंग काळे 
अॅड .निलिमा व्यंकटराव कोकड 
अॅड . संतोष केरबा दसरे 
अॅड . कैलास श्रीधरराव जोशी 
अॅड .शिवप्रसाद मनोहरराव पठाडे 


सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकरी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


१० 


११ 


। 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


४. सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत . 


३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


१५६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०१६ / भाद्रपद २४- ३० , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


संकीण 


गादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अंतिम अधिसुचना 
क्रमांक २०१५ / मशाका/ जमा - १/ प्र. क्र . २३/ कावि - शासकीय अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी १०७६ /६३९२३ /म -६ दिनांक 
०१ जुलै , १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ 


चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४१ ) यांच्या कलम ४ च्या पोटकलम( १) च्या 
पंरतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आल्या आहेत त्याचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोटकलम ( ४ ) 
द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्व प्रसिध्दीनंतर मी , नवल किशोर राम , जिल्हाधिकरी 
बीड याद्वारे दिनांक ०७ जानेवारी, २०१५ पासुन बीड जिल्हयाच्या गेवराई 
तालुक्यातील वाडया/ तांडे/ वस्त्यास या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या वाडया / 
तांडे/ वस्त्यास सोबत जोडलेल्या अनुसूचीप्रमाणे महसूली गावात रुपांतर 
करित आहे . 


अनुसुची 


बीड जिल्हयातील वाडया / तांडे / वस्त्यास महसूली गावात रुपांतर करणे बाबत . 


अ . क्र . 


तालुका 


मुळ गांवाचे नाव 


नवीन रुपांतरीत गावांचे नाव 


स .नं ./ ग .नं 


मुळ महसुली 
सज्जा/ गांवाचे 

नाव 


गेवराई 


पाचेगाव 


पवारवाडी तांडा 


पवारवाडी तांडा 


९०३ ते ९२९ 


बेलीतांडा 


बेलीतांडा 


२८ - ४६ , १०१- १२५ 


रेखानाईकतांडा 


रेखानाईकतांडा 


४६- १०० , १२६- १५७ 


पांढरी व हिवरातांडा 


पांढरी तांडा 


४०९- ४१२ व ३३२- ३३७ 


राजपिंपरी 


लिंबानाईक तांडा 


२२८ - २३३ 


धारुनाईक तांडा व 
लिंबानाईक तांडा 


टेंबी तांडा व खुबनाईक तांडा टेंबी तांडा 


२६१ -२६४ , २४३- २७१ 


जेमानाईक तांडा 


उदानाईक तांडा व 
जेमानाईक तांडा 


३१८- ३२३ 


राक्षसभुवन 


गैबीनगरतांडा व दौलतनगर तांडा गैबीनगर तांडा 


१५५ - १६८ क 


राक्षसभुवन 


परसराम तांडा 


१६९ अ ब क 


परसराम तांडा व चव्हाणवाडी 
तांडा 


बीड , मे , २०१६. 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी , बीड . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 


( NO . B- 2/ 67 OF 2016 ) 


READ :- Application dated 22 /08 /2016 Submitted by Smt R . S . 
Adkine , Civil Judge (JD) & JMFC , Badnapur for grant of earned 
leave and order passed on it . 


No locum tenens is necessary. 

Certified under note 2 below M .C . S (Pay ) Rule 39 that, Smt R . S . 
Adkine, would have continued to officiate as Civil Judge (J. D .) & 
JMFC , Badnapur had she not proceed on leave for the above period . 

In her absence the charge of her Court was kept with Shri S . D . 
Kamlakar, Jt . Civil Judge ( J. D .) & JMFC , Badnapur and in addition 
to his own duties. 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


Jalna , 23/ 08/ 2016. 


No./Estt./3120 / of 2016 . :-- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant Ex -post- facto earned leave for (04 ) 
days w . e. f. 17 /08 / 16 to 20 /08 / 16 with benefit of availment of suffixing 
holidays falling on 21/ 08 / 16 with permission to leave theheadquarter 
after office hours of 16 /08 / 16 till before office hours of 22 /08 / 16 to 
Smt R . S . Adkine, Civil Judge (JD ) & JMFC , Badnapur. 

On return from the said leave Smt R . S . Adkine is reposted as 
Civil Judge ( J. D .) & JMFC, Badnapur . 


Smt. S .S . Kosamkar , 
Principal District & Sessions 

Judge, Jalna . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०१६ / भाद्रपद २४-३० , शके १९३८ 


१५६५ 


10 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

वाहतुक नियंत्रण व नियमनात्मक आदेश 
क्र . जि .वि . शा /३६८४/२०१६/ पोलीसअधीक्षक , कार्यालय उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्हयात दि . ०५.०९ . २०१६ ते दि . १५.०९ . २०१६ पावेतो 
गणेश उत्सव व दि . १३/ ०९/ २०१६ रोजी मुस्लीम समाजाचा बकरी ईद हे 
सण साजरे होत आहेत . 

तरी वरील उत्सव जिल्हयात शांततेत पार पडावेत , मिरवणुका दरम्यान 
वाहतुकीचेनियंत्रण व नियमन करणे आवश्यक आहे व कोणताही अनुचित 
प्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी जर , तणावाची 
परिस्थिती निमार्ण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ मात करता यावी, 
म्हणुन मी " पंकज देशमुख " पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हयातील 
सर्व पोलीस उप निरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकाऱ्यांना 
दि .०४ .०९ . २०१६ रोजीचे ००. ०० ते दि . १६.०९ .२०१६ रोजीचे २४ .०० वाजे 
पावेतो खालील प्रमाणे अधिकार प्रदान करत आहे . 
१ ) सडकांवरील किंवा सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

लोक कशा रितीने चालावे , त्यांची वर्तणुक किंवा वागणुक कशी 

ठेवावी याविषयी निर्देश देणे . 
२) आशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गानी जाव्यात किंवा कोणत्या 

मार्गानी जाऊ नयेत ते मार्ग विहित करणे . 
३ ) सर्व मिरवणुकीच्या व जमावांचे प्रसंगी व प्रतिमा पुजनाच्या कोणत्या 

सर्व जागांच्या आसपास प्रतिमा पुजनाचे वेळी व कोणत्याही सडकेवरून 
किंवा सार्वजनिक जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी,गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळा निमार्ण होण्याची शक्यता असेल, अशा 

सर्व ठिकाणी अडथळा होऊ न देणे . 
४ ) सर्व रस्त्यांवर, नद्याचे घाटांवर सार्वजनिक ठिकाणी स्नानाचे कपडे 

धुण्याचेठिकाणी जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे , कोणत्याही 
रस्त्यात सडकेजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य 
वाजविणे आणि शिंगे,कर्कश वाद्य वाजविणे यावर नियमन करणे, 

अगर त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 
५ ) सक्षम अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३३ , 

३४ , ३७, ते ४२, ४५ या कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमनात्मक 

आदेशांचे अधिन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
६ ) जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन 

करेल तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस 

पात्र राहील . 
उस्मानाबाद , २७ ऑगस्ट , २०१६ . 

पंकज देशमुख , 
पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद . 


आदेश 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ७१३३/ २०१६ . - श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर , ४थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १८ व १९ ऑगस्ट , २०१६ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १७ ऑगस्ट , २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० ऑगस्ट , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . स्वा . दि . अवसेकर ह्या ४थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 

जर श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

(दोन ) 
श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ना . चं. बोरफळकर , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , १७ ऑगस्ट , २०१६ . 

सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१.७.२०१६ . 

२ ) श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , निलंगा यांची 
दि . १७.८ . २०१६ ते १८ .८ . २०१६ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ३०९६/ २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश- १ , निलंगा यांची दिनांक 
१७.८.२०१६ ते १८ .८ .२०१६ या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा, मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
___ श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१६ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , १० ऑगस्ट , २०१६ . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७३७२/ १६ , दिनांक १७ ऑगस्ट , २०१६ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


१५६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५- २१ , २०१६ / भाद्रपद २४- ३० , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१ / २०१६ , दिनांक २१.०७. २०१६ . 

२) श्री . ए. एन . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश - ३ , लातूर यांची दिनांक 
१० .८ . २०१६ ते १२ .८ . २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ),जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि ( प्रशा )/ ३०९७/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
“दिनांक १५ .८ .२०१६ रोजीचे ध्वजारोहनाचे प्रमाण पत्र सादर करण्याचे 
आटीस अधिन राहून " श्री . ए. एन . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १० .८ .२०१६ ते १२.८ . २०१६ पर्यंतची 
( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १३.८. २०१६,१४.८ .२०१६ 
व १५.८ .२०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार , रविवार व स्वातंत्र्य दिनानिमित्त 
असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
९ .८ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६ .८ . २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

श्री . ए . एन . पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 
___ श्री . ए. एन . पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
___ श्री . ए. एन . पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 
लातूर , १० ऑगस्ट , २०१६ . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


१२ 
सदस्य सचिव प्रादेशिक नियोजन मंडळ यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ नांदेड प्रदेशाची 
प्रारुप प्रादेशिक योजना क्रमांक उसनर - प्रा . यो . नांदेड / सूचना/ २४६ 

दि . ०७ / ०९ / २०१६ 
या नोटीस अन्वये असे सूचित करण्यात येते की , नांदेड 
प्रदेशाची प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेली असून नांदेड 
त्यास प्रादेशिक नियोजन मंडळाने दि . २५ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या मंडळाच्या 
सभेत ठराव क्र . ४ अन्वये मान्यता दिल्यानुसार आता ती महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम - १६ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार 
प्रसिध्द करीत आहे. 

प्रारुप प्रादेशिक योजनेच्या प्रती जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील 
कार्यालयात ( कार्यालयीन कामाच्या वेळेत ) उपलब्ध आहेत . 
१. जिल्हाधिकारी, नांदेड . 
२ . मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद , नांदेड . 
३ . प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे कार्यालय पत्ता :- उपसंचालक , नगर 

रचना , प्रादेशिक योजना , नांदेड , घोडजकर कॉम्पलेक्स , पहिला 

माळा , गांधी नगर ,हिंगोली नाका , नांदेड . 
४ . नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तहसील मधील तहसीलदार यांचे कार्यालय . 


११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१.०७.२०१६ . 

२) श्री . एम . जे. जे . बेग , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, लातूर यांची 
दिनांक १०.८ . २०१६ ते ११ .८ .२०१६ या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३१०६/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एम. जे. जे. बेग , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक 
१० .८ . २०१६ ते ११ .८ . २०१६ या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत 
आहेत . 
___ श्री . एम . जे . जे . बेग , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 
__ श्री . एम . जे . जे . बेग , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एम. जे . जे. बेग , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 
लातूर , ११ ऑगस्ट , २०१६ . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


प्रारुप प्रादेशिक योजनेच्या नकाशाच्या प्रति ( अहवालाचे भाग- १ 
व भाग- २ नकाशासहीत ) ज्यात प्रारुप प्रादेशिक योजनेशी संबंधित खालील 
नमुद केलेल्या बाबी आहेत किंवा त्यातील प्रमाणित भाग नकाशे जनतेच्या 
विक्री करिता मंडळाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत घोडजकर कॉम्पलेक्स , 
पहिला माळा , गांधीनगर , हिंगोली नाका , नांदेड येथे उचित दरात उपलब्ध 
राहील . 
अ . विद्यमान जमीन वापर अहवाल . 
ब . नकाशे परिशिष्ट आणि अहवाल ज्यामध्ये प्रारुप प्रादेशिक योजनेतील 

प्रस्तावांचा समावेश आहे . 
क . विकास कार्यक्रमाचा अहवाल ज्यामध्ये प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावांचा 

समावेश आहे . 
ड . प्रारुप प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट केलेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी 

कोणत्या प्रकारे करावयाची व त्याकरिता शासनाने प्रदेशातील 
स्थानिक प्राधिकरणाला व इतर संबंधित खात्यांना कोणते निर्देश द्यावयाचे 
या बाबतच्या शिफारशी अहवालात केलेल्या आहेत . 

प्रारुप प्रादेशिक योजनेतील तरतुदीसंबंधी कोणाच्या काही सूचना 
किंवा हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन ४ ( चार ) महिन्याचे मुदतीत कारणमिमांसेसह 
प्रादेशिक नियोजन मंडळाकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . सदर 
सूचना व हरकतीचा नियोजन समिती योग्य तो विचार करुन आणि अर्जदाराची 
इच्छा असल्यास अर्जदाराचे म्हणने एकूण त्यावरील अहवाल प्रादेशिक 
नियोजन समिती, प्रादेशिक नियोजन मंडळामार्फत शासनास सादर करेल . 


नांदेड 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर २०१६ 


( उ . ना . लोंढे ) 

सदस्य सचिव 
नांदेड प्रादेशिक नियोजन 

मंडळ , नांदेड 


तथा 


उपसंचालक , नगर रचना , 
प्रादेशिक योजना नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५- २१ , २०१६ / भाद्रपद २४- ३० , शके १९३८ 


१५६७ 


BY MEMBER SECRETARY REGIONAL PLANNING 

BOARD , NANDED (Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 Draft Regional Plan of 

Nanded Region ) 
No .DDTP - R . P .Nanded /Notice/ 246 Dt. 07 /09/ 2016 


(b ) Map , charts and a report illustrating and explaining 
the provisions of the Draft Regional Plan and indicating 
the priorities of works to be executed there under, 
(c ) A report of the stages of the development programme 
by which it is proposed to execute Regional Plan and 
( d ) Recommendations to the State Government 
regarding the directions to be issued to the local 
authorities in the Region and the different departments 
of the State Governmentif any, in respect of enforcement 
and implementation of the proposals contained in the 
Draft Regional Plan . 


Notice is hereby given that the Draft Regional Plan of 
Nanded Region has been prepared and which has been 
approved by the Regional Planning Board in its meeting 
Dated 25th August 2016 vide Resolution No . 4 is now 
published in the manner laid down in Section - 16 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 
Copies of the Draft Regional Plan are available for 
inspection of the public in the following offices during 
office hours . 


Any objections or suggestions stating reasons 
with respect to the Draft Regional Plan may be sent in 
writing to the Board before the Expiry of 4 Months (Four 
Months) from the date of publication of this notice in 
Government Gazette which will be considered by the 
Regional Planning Committee and if Applicant intends 
to be heard with such objections or suggestions by the 
Regional Planning committee before it submits its report 
to the Government through Regional Planning Board . 


1 . Collector, Nanded 
2 . Chief executive Officer, Zilla Parishad , Nanded 
3 . Office of the Regional Planning Board , Address : 
Deputy Director of Town Planning, Regional Plan , 
Nanded , Ghodajkar Complex , 1st Floor, Gandhi 
Nagar , Hingoli Naka , Nanded. 
4 . At all the offices of Tahsildar, District Nanded . 


ctor of yonal Plann arishad 


Nanded 
Date :07th September 2016 


Copies of the Draft Regional Plan ( A report Part 
1 & Part- 2 along with maps) containing the following 
particulars or extract thereof, certified copies will be 
available for sale to the public at a reasonable price at 
the office of the Board on working days , Ghodajkar 
Complex , 1st Floor, Gandhi Nagar, Hingoli Naka , Nanded . 


(U .N . LONDHE) 
Member Secretary 
Nanded Regional 
Planning Board 

Nanded 


(a ) A report of the existing land use map and the regional 
survey carries out. 


Deputy Director of 

Town Planning 
Regional Plan 

Nanded 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


शुक्रवार दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ : भाद्रपद १८ , शके १९३८ 


१३ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा : जा .क्र .२०१६ / नपाप्र / का -१ / टे- ७/ नपनि / प्र. क्र . १९ दिनांक ०८ .०९ . २०१६ 
१ . या कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपाप्र / नपनि / का १/ टे ७/प्र.क्र . १९ 
दिनांक २७.०७ . २०१६ 
२ . पिठासीन अधिकारी नगरपंचायत हिमायतनगर तथा उपविभागीय 
अधिकारी , हदगांव यांचा अहवाल जा .क्र ./ ६४ दिनांक ०३.०८ .२०१६ 
३. महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपचायंती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता 
व नियुक्त्या ) नियम २००६ , व सुधारीत २०१० . 

आदेश 
ज्याअर्थीपिठासीन अधिकारी नगरपंचायत हिमायतनगर तथा उपविभागीय 
अधिकारी , हदगांव यांनी संदर्भ क्र . १ अन्वये नगरपंचायत हिमायतनगर 


येथील नामनिर्देशित ( ०२) सदस्यांचेनियुक्ती करणेसाठी दिनांक ०३.०८. २०१६ 
रोजी आयोजितविशेष सभेमध्ये जोडपत्र अनुसार कार्यवाही बाबतचा अहवाल 
संदर्भ क्र . ३ नुसार सादर केला आहे . 

उपरोक्तनुसार पिठासीन अधिकारी यांनी संदर्भ क्र .३ अन्वये नगर 
परिषदा नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांचे अर्हता व नियुक्त्या ) नियम 
२००६ व सुधारीत २०१० नूसार कार्यवाही करून सदर विशेष सभेत 
नामनिर्देशित सदस्य नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे जाहिर केले आहे . 

त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी नांदेड उपरोकत क्र . ३ चे नियम ६ 
अन्नव्ये प्राप्त अधिकारानुसार नगर परिषद नगरपंचायत हिमायतनगर येथे 
दिनांक ०३. ०८ . २०१६ रोजी आयोजित विशेष सभेत खालील दर्शविल्याप्रमाणे 
उमेदवारांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली असल्याचे जाहिर 
करीत आहे . 


पक्षाचे नांव 


अ. क्र . | नगरपरिषदेचे / 

नगरपंचायतीचे नांव 
१. । नगरपंचायत हिमायतनगर 


नियुक्ती करण्यात आलेल्या 
नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 
ज्ञानेश्वर शेषराव शिंदे 


हिमायतनगर शहर 
विकास आघाडी 


शेख रहीम शेख मिरासाब 


स्थळ : नांदेड 
दिनांक : ०८ .०८. २०१६ 


( सुरेश काकाणी ) 
जिल्हाधिकारी , नांदेड 


१५६८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १५-२१ , २०१६ / भाद्रपद २४- ३० , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
१४ 

यांनी संदर्भ क्र . १ अन्वये देगलूर नगर परिषदेतील नामनिदेर्शित सदस्यांचे 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

नियुक्ती करणेसाठी दिनांक १० .०३ .२०१५ रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये 

जोडपत्र १ नूसार कार्यवाही बाबतचा अहवाल संदर्भ क्र . २ नुसार सादर 
वाचा : जा . क्र .२०१६/ नपाप्र / का - १/ टे- ७/ नपनि / प्र.क्र .१९ दिनांक ०८ . ०९ . २०१६ 

केला आहे . त्यानुसार संदर्भ क्र . ३ अन्वये नगर परिषदा नगरपंचायती 
१ . या कार्यालयाचे आदेश क्र .२०१५/ नपाप्र/ नपनि / का १/ टे ७/ प्र.क्र .०२ 

( नामनिर्देशित सदस्यांचे अर्हता व नियुक्त्या) नियम २००६ व सुधारित २०१० 
दिनांक २७.०७.२०१५ 

नूसार कार्यवाही करून सदर विशेष सभेत नामनिर्देशित सदस्य नियुक्ती 
२ . पिठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , देगलूर यांचा 

करण्यात आली असल्याचे जाहिर केले आहे . 
अहवाल जा . क्र ./ न . पा ./ १४७४/ २०१५ दिनांक १० .०३ . २०१५ 

त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी नांदेड उपरोकत क्र .३ चे नियम ६ अनव्ये 
३ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपचायंती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता 

प्राप्त अधिकारानुसार नगर परिषद देगलूर येथे दिनांक १०.०३.२०१५ रोजी 
व नियुक्त्या) नियम २००६, व सुधारीत २०१० . 

आयोजित विशेष सभेत खालील दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवाराची नामनिर्देशित 
आदेश 
ज्याअर्थी पिठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, देगलूर 

सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली असल्याचे जाहिर करीत आहे. 


अ . क्र . नगर परिषेदेचे नांव 


निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


नगर परिषद देगलूर 


शेख शरिफ शेख चाँद 


स्थळ : नांदेड 
दिनांक : ०८ / ०९ / २०१६ 


( सुरेश काकाणी ) 
जिल्हाधिकारी , नांदेड 


१५ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा : जा .क्र . २०१५/ नपाप्र/ का - १/ टे- ७/ नपनि/ प्र.क्र . ७ दिनांक ०८ . ०९ . २०१५ 


१. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती अधिनियम १९६५ चे कलम 
५४( १ ) , ५४ ( २ ) 


आदेश 
ज्याअर्थी नगर परिषद मुखेड उपाध्यक्ष मनिषा चंद्रकांत गरूडकर 
यांनी क्र . १ नूसार सादर केलेला राजीनामा नगर परिषद अध्यक्षा यांनी 
मंजूर केला आहे . 

___ ज्याअर्थी संदर्भ क्र .२ अन्वये कोणत्याही कारणामुळे उपाध्यक्षाचे पद 
रिकामे झाले तर उक्त कलमातील ( १ ) ते ( ३ ) मध्ये ठरवून दिलेल्या 
कार्यपध्दती अनुसरून ते रिकामे पद भरण्यात येईल अशी तरतुद आहे . 
त्यानूसार पिठासीन अधिकारी नगरपरिषद मुखेड तथा उपविभागीय अधिकारी , 
देगलूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २२ .०८ . २०१६ रोजी फ्रोलावण्यात 
आलेल्या विशेष सभेत उपाध्यक्ष पदाची निवड झाली असल्याचा अहवाल 
मुख्याधिकारी नगरपरिषद मुखेड यांनी उक्त वाचा क्र . ३ अन्वये सादर केला 
आहे . 

त्याअर्थी मी सुरेश काकाणी , जिल्हाधिकारी नांदेड संदर्भ क्र .४ 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार जाहीर करतो की , खालील दर्शविल्याप्रमाणे 
नपगरपरिषद सदस्यामधून उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


२ . महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती अधिनियम १९६५ चे कलम 
५१ ( क ) ( ७ ) 


३ . मुख्याधिकारी अहवाल जा .क्र .९१०/ २०१६/ नपमु कार्यालय मुखेड दिनांक 
२२. ०८ .२०१६ 


४. महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ चे कलम ५१ ( क ) ( ४ ) 


अ .क्र नगर परिषेदेचे नांव 


निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


नगर परिषद मुखेड 


अनिता रामदास जाधव 


स्थळ : नांदेड 
दिनांक : ०८ / ०९ / २०१६ 


( सुरेश काकाणी ) 
जिल्हाधिकारी , नांदेड 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


